स्टार अँग्रो प्रोसेसिंग को-ऑप सोसायटी लि. पलुस, 
ता, पलुस, जि.सांगली या संस्थेस राष्ट्रीय सहकारी 
विकास निगम योजने अंतर्गत रा.स.वि.नि. कर्ज व 
शासकीय भागभांडवल (कोल्हे समिती) मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रक्रिया-१११२/प्र.क्र.१३९/१-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दि.३० मार्च, २०१९. 
वाचा:- 
१) शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र: प्रक्रिया-११२००४/प्र.क्र. 
१६२(अ)/९-स, दि. १२.१०.२००७. 
२) रा.स.वि.नि. नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.९0७)0:५-६६/२०१२-०(८&५॥/१०६/७/१२००३२, 
दि. ०७.०६.२०१२ 
३) शासन निर्णय क्र. प्रक्रिया-११२०१४/प्र.क्र.४६/९-स, दि.०१.०७.२०१४ 
) रा.स.वि.नि. नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.९0७)0:५-६६/२०१२-०(-&५॥/९५, दि.२३.०३.२०१८. 
4) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक:- अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ 
) पणन संचालक, पणन संचालनालय, पुणे यांचे पत्र दि. २७.०२.२०१८ 


प्रस्तावना:- 

स्टार अँग्रो प्रोसेसिंग को-ऑप सोसायटी लि. पलुस, ता, पलुस, जि.सांगली या संस्थेमार्फत 
द्राक्षापासून वाईन, मनुके, ज्युस व इतर उत्पादने बनविणे व त्याची पूरक उत्पादने निर्माण करुन बाजारपेठ 
उपलब्ध करणे असा प्रकल्प असून, राज्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या होतमालाला योग्य भाव मिळावा 
म्हणून सहकारी संस्थांना १:९ या प्रमाणात शासकिय भागभांडवल देण्याबाबत मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या 
निर्णयाच्या अनुषंगाने या प्रकल्पाची वित्तीय सहाय्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमाकडे शिफारस 
करण्यात आलेली होती. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमाने त्यांच्या दि. ०७.०६.२०१२ च्या पत्रान्वये सदर 
प्रकल्पाच्या खालील आकृतीबंधाप्रमाणे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यास मान्यता दिलेली आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र तपशिल टक्केवारी | आर्थिक आकृतिबंध 
।१_ | रा.स.वि.नि. किंवा इतर वित्तीय संस्थेकडून कर्ज ६०% २८५.०० 
२ रा.स.वि.नि. भागभांडवल ३०% १४२.५० 
३ राज्य शासनाचे भागभांडवल ०६% २८.५० 
४ संस्थेचे स्वमागभांडवल ०४% १९.०० 

एकूण:- १००% ४७५.०० 


वरील आकृतीबंधानुसार संस्थेने जमा करावयाची आपल्या हिऱ्याची रक्‍कम रु. १९.०० लाख पूर्णपणे 
जमा केली आहे. सदर संस्थेस संदर्भ w.3 मधीळ शासन निर्णयान्वये रा.स.वि.नि. कर्ज रु.४७.४६ लाख, 
रा.स.वि.नि. भागभांडवल रु.३८.६० लाख, शासकिय भागभांडवल (कोल्हे समिती) रु.१४.२५ लाख असे एकूण 
रु.१००.३१ लाख इतके अर्थसहाय्य वितरित करण्यात आलेले आहे. सद्यस्थितीस संस्थेस रा.स.वि.नि. कर्ज 
रु.१५९.७१ लाख व शासकीय भागभांडवल (कोल्हे कमिटी) रु. १४.२५ लाख असे एकूण रु. १७३.९६ लाख 
इतके अर्थसहाय्य वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासन खालीलप्रमाणे आदेशा 
देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रक्रिया-१११२/प्र.क्र.१३९/१-स 


शासन निर्णय:- 

या शासन निर्णयाद्वारे स्टार अँग्रो प्रोसेसिंग को-ऑप सोसायटी लि. पलुस, ता, पलुस, जि.सांगली 
या संस्थेस उपरोक्त आकृतीबंधात दर्शविण्यात आल्यानुसार रा.स.वि.नि. कर्ज (६४२५ ०३१३) या 
लेखाशीर्षाखाली रु.१,५९,७१,०००/- (रुपये एक कोटी एकोणसाठ लाख एकाहत्तर हजार फक्त) व शासकीय 
भागभांडवल (कोल्हे समिती) (४४२५ ०७५९) या लेखाशीर्षाखाली रु.१४,२५,०००/- (रुपये चौदा लाख पंचवीस 
हजार फक्त) वितरित करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


०२. सदर संस्थेस कर्जाच्या अटी व शर्ती राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमाच्या दि.०७.०६.२०१२ च्या मंजूरी 
आदेशाप्रमाणे व शासकिय भागभांडवलाच्या परतफेडीच्या अटी व शर्ती शासन निर्णय दि.१२.१०.२००७ च्या 
अटी व शर्तीनुसार लागू राहतील. तसेच संस्थेस सदर शासन निर्णयानुसार मंजूर झालेल्या रकमेएवढया 
किंमतीच्या संस्थेची मालमत्ता तारण ठेवण्याबाबतचे करारपत्र संस्थेकडून करुन घेणे आणि संस्थेस वितरीत 
करण्यात येत असलेल्या रक्कमेच्या Qo टक्के इतक्या रक्कमेची संचाळकाकडून वैयक्तिक मालमत्तेचा तारण 
गहाण लिहून घेणे बंधनकारक राहिल. त्याशिवाय सदर मंजूर अर्थसहाय्य वितरित करण्यात येऊ नये. 


०३. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या उक्त रकमांचे आहरण करुन वरील परिच्छेद ०२ 
वरील अटींची पूर्तता करुन स्टार अँग्रो प्रोसेसिंग को-ऑप सोसायटी लि. पलुस, ता, पलुस, जि.सांगली या 
संस्थेला अर्थसहाय्य वितरित करण्याकरिता लेखाधिकारी, पणन संचालक कार्यालय, पणन संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” व पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
“नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या स्वतंत्र 
लेखाशीर्षाखालील रक्कम जिल्हा कोषागार अधिकार, पुणे येथून आहरित करुन संस्थेस वितरित करण्याची 
कार्यवाही आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रण अधिकारी यांनी करावी. त्यास अनुसरुन रा.स.वि.नि. 
कर्ज (६४२५ ०३१३) या लेखाशीर्षाखाली रु.१,५९,७१,०००/- (रुपये एक कोटी एकोणसाठ लाख एकाहत्तर 
हजार फक्त) व शासकीय भागभांडवल (कोल्हे समिती) (४४२५ ०७५९) या लेखाशीर्षाखाली रु.१४,२५,०००/- 
(रुपये चौदा लाख पंचवीस हजार फक्त) इतक्या रकमेचे स्वतंत्र धनादेश , 


“स्टार अँग्रो प्रोसेसिंग को-ऑप सोसायटी लि. पलुस, ता, पलुस, जि.सांगली” 

“STAR AGRO PROCESSING CO-OP. SOCIETY LTD., PALUS, TAL. PALUS, 
DISTRICT SANGLI.” 

च्या नांवाने वितरित करण्यात यावा. 


०४. स्टार अँग्रो प्रोसेसिंग को-ऑप सोसायटी लि. पलुस, ता, पलुस, जि.सांगली या संस्थेस शासनाच्या व 
निगमाच्या भागभांडवलाच्या/कर्जाच्या नेहमीच्या अटी व शर्ती (त्यात काही सुधारणा/बदल असल्यास त्यासह) 
बंधनकारक राहतील. 

०५. वरीलप्रमाणे मंजूर केलेला खर्च, 

अ) रा.स.वि.नि. कर्ज (६४२५ ०३१३) या लेखाशीर्षाखाली रू.१,५९,७१,०००/- (रुपये एक कोटी 
एकोणसाठ लाख एकाहत्तर हजार फक्त) चा खर्च “मागणी क्र. व्ही.-५,६४२५- सहकारीसाठी कर्जे, (००)(१०८) 
इतर सहकारी संस्थांना कर्जे, (०२) सहकारी प्रक्रिया संस्था पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०२)(०१) सहकारी 
शोतीमाल संस्थांना कर्जे (राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ) (६४२५०३१३) ५५- कर्जे व आगाउ रकमा” या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रक्रिया-१११२/प्र.क्र.१३९/१-स 


ब) शासकीय भागभांडवल (कोल्हे कमिटी) (४४२५ ०७५९) या लेखाशीर्षाखाली रू. १४,२५,०००/- 
(रु. चौदा लाख पंचवीस हजार फक्त ) चा खर्च “मागणी क्र. व्ही.-३,४४२५- सहकारावरील भांडवली खर्च, 
(००)(१०८) इतर सहकारी संस्थांमधील गुंतवणूका, (०२) सहकारी संस्करण संस्था पंचवार्षिक योजनांतर्गत- 
योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना (०२)(०८) कृषि प्रक्रिया संस्थांना भागभांडवली अंशदान संस्थेला (कोल्हे 
कमिटी) (राज्य योजना) (४४२५ ०७५९)-३२- अंशदाने” या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ च्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
०६. सदरच्या रकमेचा विनियोग संस्था आवश्‍यक त्याच बाबींकरिता करीत आहे. याबाबतचे नियंत्रण पणन 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी ठेवावे व याबाबतचा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करण्यात यावा. 
त्याचप्रमाणे पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली यांनी 
संस्थांच्या कामकाजावर आणि प्रकल्प उभारणीवर लक्ष ठेवावयाचे आहे. संस्थेच्या कामाच्या प्रगतीचा तिमाही 
अहवाल जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली यांनी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर 
करावा. पणन संचालक यांनी सदर अहवाल तपासून परस्पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली व 
क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे यांना व शासनास न चुकता दर तीन महिन्यानंतर सादर करावा. जेणेकरुन निगमाकडून 
शासनास रक्कमेची प्रतिपूर्ती लवकारात लवकर होऊ शकेल. जर या कामी संस्थेकडून कुचराई झाल्यास 
एकरकमी अर्थसहाय्याची रक्‍कम वसूल करण्याचे अधिकार शासनाकडे राहतील. संस्थांचा प्रकल्प विहित 
मुदतीत पूर्ण करणे संस्थांना बंधनकारक राहील. तसेच, विहीत कालमर्यादेनंतर वितरित करण्यात आलेल्या 
सदर अर्थसहाय्याची परतफेड नियमितपणे करुन घेण्याची जबाबदारी पणन संचालक, पणन संचालनालय व 
संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांची राहील. 
०७. या प्रकल्प खर्चामध्ये वाढ झाल्यास सदर वाढीव किंमत संस्थेने स्वबळावर उभी करावयाची आहे. 
वाढीव प्रकल्प किंमतीमध्ये शासनाच्या कोणताही अर्थसहाय्याचा सहभाग असणार नाही, याची संस्थेने नोंद 
घ्यावी. 


०८. राज्यशासनामार्फत संस्थेस दिल्या जाणा-या भाग-भांडवलाची परतफेड योग्य प्रकारे होण्याचे दृष्टीने 
संबंधित संस्थेची मालमत्ता व संचालक मंडळाच्या सदस्याची सदर हप्त्याच्या २०% रक्कमेची वैयक्तिक 
मालमत्ता संस्थेने शासनाकडे तारण ठेवणे बंधनकारक असून, त्याशिवाय संस्थेस मंजूर प्रकल्पांतर्गत 
अर्थसहाय्य वितरित करण्यात येऊ नये. या अटीची पूर्तता झाली किंवा नाही याची खात्री पणन संचालक यांनी 
केल्यानंतरच निधी वितरित करण्यात यावा. 


०९. महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, नियम १४८ व १५३ अन्वये शासनाने दिलेली कर्जे व त्यावरील 
व्याजाची वेळचेवेळी वसुली नियमितपणे केली जात आहे व त्या सरकारी SAT यथोचितरित्या जमा केल्या 
जात आहेत. यावर संनियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी विभागीय नियंत्रक अधिका-याची आहे. तसेच दिलेल्या 
कर्जासंबंधीचे अभिलेख संकलित करणे, लेखे अद्ययावत ठेवणे आणि त्या संदर्भातील इतर आवर्यक कार्यवाही 
करणे ही जबाबदारी देखील संबंधित नियंत्रक अधिका-याची आहे. या संदर्भातील सुचना वित्त विभागामार्फत 
यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत. 


qo, हे आदेशावित्तविभागाचे वाचा मधील क्रमांक ५मध्ये उल्लेख केलेल्या शासन परिपत्रकाद्वारे प्रगासकीय 
विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४२४/१४३१, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रक्रिया-१११२/प्र.क्र.१३९/१-स 


दि.२७.०३.२०१९ व वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.२१३/२०१९/व्यय-२, दि.३०.०३.२०१९ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


११. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०३३११४४८३२१८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc 40 AD -0 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


J . k h Digitally signed by Jaiprakash Mansaramji Ambade 
DN: c=IN, o=Gi it OF Mahi htra, ou=Ce ti 
त लेता वाकी 
M ee 2,5.4.20=9ce079d77649e3080d74540a4a9ae7f6502ac7e6273 
891f24ffda6ebea493dce, 
a n 5 a ra mM) I SsraiNumber-dzi4bfebaro4sds21 ecc91e9cb1487d0cce508 
A b d 098bc2232154c36daba7635819, cn=Jaiprakash Mansaramji 
Ambad: 
mM a e Date 201 9.03.31 14:51:06 +05'30' 
(91.4. अंबादे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
> ष्ट्र 


मा. राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 

मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, 


७. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
८. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई. 
९. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर. 


१०, 
११, 
१२. 
१२३. 
१४. 


g षु 


es 


१८ 


महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१६. 
१७. 
.जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (कार्या.१४३१) मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२)/(अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


ळेखाधिकारी, पणन संचालनालय, म.रा. पुणे-१. 
कार्यासन अधिकारी (१७-स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


अध्यक्ष, स्टार अँग्रो प्रोसेसिंग को-ऑप सोसायटी लि. पलुस, ता, पलुस, जि.सांगली, 
निवडनस्ती (१-स). 


HREKEKREKRERRERERERERERERE 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


